उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील कारंजा, 
देवरी व हिंगणघाट या ३ ट्रामा केअर युनिट 
येथील ३० अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र. १३५ / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०४ मे, २०१८ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१७/प्र.क्र.९९/आरोग्य-३, 
दिनांक-१८.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/ट्राकेयु ग्रा, 
उपरु/अपदे/३८५०-५१/१८, दिनांक- २७.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामिण रुग्णालय, कारंजा, जि.वर्धा, 
ग्रामिण रुग्णालय, देवरी, जि.गोंदिया व उपजिल्हा रुग्णालय, हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील ट्रामा केअर 
युनिट अंतर्गत प्रत्येकी १० अस्थाई पदे याप्रमाणे ३० अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय, कारंजा, 
जि.वर्धा, ग्रामिण रुग्णालय, देवरी, जि.गोंदिया व उपजिल्हा रुग्णालय, हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील 
ट्रामा केअर युनिट अंतर्गत सदर ३० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र. १३५/आरोग्य-३, 


०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१- इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(09)(09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


४. STIR निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. - ०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२०२४६७१७ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov=Pusiic Heath 


Department 
Date: 2018.05.04 15:34:23 
+05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, वर्धा/ गोंदिया.. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/ गोंदिया. 
९. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालये, (उपसंचालक, आरोग्यसेवा, नागपूर यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


->>>-.5 


विवरणपत्र अ 
ट्रामा केअर युनिट कारंजा (घा) जि वर्धा 
(a al तात्पूरती पदे प्रथमतच [ea व वर्ग पदांची | वेतनश्रेणी "ण्णिल्यागालकव .. हीचा तारखे पासुन | लखा "> |wgug | 
क़. 4 निर्णयाप्रमाणे निर्माण संख्या | आदेशान्वये यापुढे चालु पेद पुढे चालु. | | ठेवण्यासंबंधीचे | 
| झली तो शा.नि. a दि. ठेवावयात आला आहे तो. ठेवावयाचे आहे स्पष्टीकरण 
ofa. व दि. तों. दि. 
| 2 |शा.नि.साआविक्र. अस्थिव्यंग शल्य 2 24% 00-28 200 | सार्वजनिक आरोग्य | १मार्च,२०१८ | २२१०वैद्य सेवा व सार्व ग्रामीण जनतेला 
आरएलएच १०९६/सि. चिकित्सक- वर्ग २ विभाग शानिक्र. ते re आरोग्य, ०३-ग्रामीण आरोग्य । आरोग्य सेवा 
आर. २४९/९ ६आरोग्य- ३ पदआ २० १७/प्रक्रश<९/आ३/ फेब्रूवारी,२० १९ सेवा विषम पुरविण्याकरीता 
fe जानेवारी , > यांची 
दि.२०/१/ १९९७ ee ,२०१८ चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व॒ | कर्मचा- 
। दवाखाने, ११०-५(१) कुटीर | अत्यत 
| रुग्णालये आवश्यकता आहे 
| 
| सांकेताक-२२१००३ १५ | 
| { 
et ee ण्प्ण्ण्ण्बधिरीकरणशास्त्रज | = | १८६००३२१०० | _ वरिलप्रमाणे | वरिलप्रमाणे  वरिलप्रमाणे क ae 
। वर्ग २ 
त्टिण वरिल प्रशाणे — ॥ Safa अधिकारी = 2 | १५६००-३९ १०० | वरिलप्रमाणे वरिलप्रमाणे es वरिलप्रमाणे हि : 
| 
। ह; । | | 
] | 
-07ण 7 - ----- — —+—— ——— ~ os ae = = या a —— ———— _ k क लज Gh) | ele 
«| वरिलप्रमाणे परिचारीका वर्ग ३ १ | ९३००-३४८०० | वरिलप्रमाणे र वरिलप्रमाणे । 1. जाह 
‘ ; वरिलप्रमाणे र faa वर्ग ३| ३ Npyrpar rere क वरिलप्रमाणे __ वरिलप्रमाणे | "००" वॉरिलप्रमापे - वरिलप्रमाणे 4 
l¢ tas प्रमाणे वाहन चालक 2 | ५२००-२०२०९ वरिलप्रमाणे वरिलप्रमाणे वरिलप्रमाणे |  वरिलप्रमाणे 
| । 
- नी ------------शा —- — _ याण a race = शिश an | + “शशश 4 ten es a ees ह 3 | 
एकूण | १० | | | | 
| : a Se 
Continution2017 18 
59 


oe. us 
Rural Hospital, Karanja (Ghd 


भिन. Wardha 


— 


विवरण पत्र aq” 
उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट, जि.वर्धा. अस्थाई पदाचा प्रस्ताव 


वेतनश्रेणी पदाची संख्या ज्या शासकिय आदेशाने पदे | ज्या तारखेपासुन 
निर्णयाने मंजुर केली तो चालु ठेवण्यात आली त्यांचा 
शासन निर्णय क्रमांक व 


ट्रामा केअर युनिट, हिंगणघाट 
| तात्पुरती पद ज्या शासन पदाची र 


१५६००-३९ १०० Bi शासन निर्णय क्रमांक ०१.०३,२०१८ | मागणी कृमांक आर | जागतीक बॅक 
पदआ२०१७/प्र.कर.९९/आरोग्य-३ | पासुन २८.०२. | १ य मीत सहाययीत 

१५६००-३९१०० दिनांक १८ जानेवारी २०१८ २०१९ पर्यंत आरोग्य ०३-. | मंआसेवि प्रकल्प 
अन्वये दि. ae R.Rote WRC.’ ग्रामीण आरोग्य सेवा| अंतर्गत ३० ते 

१५६००-३९१०० ial २०१८ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे = fran चिकित्सा 


चालु ठेवण्यात आली आहे. ११"रग्णालेव | ९ खाठामध्ये 
९ ३००-३४८०० दवाखाने श्रेणीवर्धीत 
११० १)-इतर | करण्यात आलेल्या 
अधिपरिचारीका ९३००-३४८०० 3 3 ve : peal कुटीर 
रुग्णालये 1 रुंग्णालयमध्ये 
वाहन चालक १५६००-३९ १०० २२१००३१५ आकृऱ्तीबंधानुसार 


वैद्यांके) अधिक्षक 
श्पजिल्हा र्णालय.हडिंग्णघार 
जिल्हा aed 


ge 


कार्यालयाचे नांव :- वैद्यकीय अधिक्षक, ट्रामा केअर युनिट, ग्रामिण रूग्णालय, देवरी,जि .गोंदिया 


» ‘s रर 
| | 


